जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास 
विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या 
संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२२/प्र.क्र. ६५/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मार्च, २०२२. 


Pat १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, 
दिनांक ०५.०४. २००३ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २०.०२. २०१५ 
३) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१५/प्र.क्र.५/का-७-अ, 
दिनांक ०२.०३.२०१५. 
४ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०१६/प्र.क्र.६/का ७-अ, 
दिनांक १९.०३.२०१५. 
५) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२१/प्र.क्र.१०/का ७-अ, 
दिनांक १६.०९.२०२१, 
६) उपआयुक्त (प्रशासन), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्र. 
मबाविआ/आस्था/जि.प./अस्थायीपदे/२०२१-२२/का.१/६१५, दि.३१.०१.२०२२ , 
७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक २२.०२. २०२२. 
शासन निर्णय:- 
महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेवून शासन निर्णय, महिला 
व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ०५.० ४.२००३ अन्वये आकृतीबंध मंजूर केलेला 
आहे. सदर आकृतीबंधानुसार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाळ विकास विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व 
वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०९.२०२१ ते 
२८.२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-७ येथील दिनांक 22.02.2022 च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र. ६५/का-७-अ 


३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाळ विकास 
विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांपैकी एकही पद ६ 
महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे संदर्भाधीन क्रमांक-६ येथील दिनांक ३१.०१.२०२२ च्या पत्रान्वये 
प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेच्या 
महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व 
मुदतवाढ दिलेल्या एकुण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आळेली आहे. 
४. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २२.०२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१५४४२३४३३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.03.25 15:45:13 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
आयुक्‍्त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, पुणे मार्फत), 
वित्त विभाग (का-६/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 
निवड नस्ती, का-७अ. 


>» C AW A) _O 


on ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र. ६५/का-७-अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०२२/प्र.क्र.५७/का-७अ, दि.२५.०३.२०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र 


जिल्हा परिषद मधील महिल व बाल विकास अंतर्गत वर्ग-३ व ४ अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र. पदनाम स्तर वेतनश्रेणी मंजूर पदे (३४ जिल्हे) 
शिडी कक्ष अधिकारी 5-१४ ३८६००-१२२८०० ३४ 
२ वरिष्ठ सहायक (लेखा) 5-८ २५५००-८११०० ३४ 
३ कनिष्ठ सहायक 5-६ १९९००-६३२०० ३४ 
४ | शिपाई 5-१ १५०००-४७६०० 3४ 
एकूण १३६ 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.03.25 15:45:32 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


